मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ राज्य 
निधी अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad! करण्यासाठी नव्याने प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ५०८ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेबर, २०२२. 

५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १३४८/२०२३, दिनांक २६ एप्रिल, २०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ राज्य निधी (State Fund) अंतर्गत पुणे 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 
नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्याबाअत येत आहे. 


अ.क्र.| तालुका पॅ प्त्याचे नाव लांबी । कामाची | कामाची ५ वषे 
क्रमांक (कि.मी.) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजित रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
१ शिंगवे ते गोरडेमळा रस्ता । २.९०० १९१.०७ ११.८४ 
दिया STA-PUN | ग्रा.मा. १२३ 
आंबेगाव 
२ (॥)-०१ Thais! नानवडी ते तळेघर | २.५०० | ३६८.६२ १६.३८० 
रस्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५०८/बांधकाम-४ 


अ.क्र.| तालुका पं Ure नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्रमांक (कि.मी.) । अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजित रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
३ जारकरवाडी वैदवाडी dW] १.७२० १२०.५७ ७.२४ 
कापडदरा भडेकरवस्ती रस्ता 
ग्रा. मा. ९१ 
४ आंबेगाव STAPUN यमा. ११२ ते ]शोवाळवाडी । १.२५० ९८.७२ 9.93 
ve रस्ता ग्रा.मा.१४५ 
षु रा.मा.१२२ लांडेवाडी ते| १.८०० । १६५.९९ ८.४१ 
चिंचोडी वस्ती रस्ता 
& प्रजिमा-३७ ते मणेरवाडी- | १.८५० ८८.९६ ३.२७ 
थोपटेवाडी रस्ता 
७ Ae STA-PUN ।रा.मा.१३२ ते थोपटेवाडी | 2.240 १२६.२४ ३.२० 
॥)-०२ ।रस्ता 
८ 1 qd घाटेमळा रस्ता । १.००० १०४.०४ १.८१० 
ग्रा.मा. ३२५ 
९ राजवडी ते ठि्‌ः १.५०० | १०४.८१ ५.७१ 
काळेलवस्ती-शिंदेवस्ती-हामा 
इंदापूर STA-PUN | पाटील वस्ती ते प्रजिमा-७५ 
इंदापूर st 
॥)-०३ ।सस्ता 
ग्रामा-१५६ 
१० WA. ०९ ते काळेवाडी नं.२| १.१०० | ५६.४८ ३.४९ 
रस्ता ग्रा. मा. ३१ 
११ प्रजिमा ११ गाडकवाडी ते| २.५०० | २२२.०७ 93.¢8 
खेड STA-PUN | वाफगाव रस्ता 
१२ 00-०४ ।रा.मा. १०३  कन्हेरसर | १.००० | २४६.१६ १२.९४ 
झोडकवाडी रस्ता 
a3 ne STA-PUN | रा.मा. १०६ भोरडी पिशवी ते | 93.000 | २५३२.२९ | १७०.३४० 
(-०५ । पांगारी रस्ता 


एकुण १३ कामे ३४.३७० | ४४२६.०२ २६०.२० 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व शातींवर 
कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे,संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५०८/बांधकाम-४ 


२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो-२०१९ 
/प्र क्र. ७३/ बांध -४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला 
तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोत्नरती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ seal द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations Jaa: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित 
करण्यात यावे. 


i) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या 
कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


७४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 


४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथःकरण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे 
कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर 
नाही, याची खातरजमा करावी. 


vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासुन १५ 


कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले 
बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५०८/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१२१७२२४६२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.07.06 15:19:48 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, पुणे . 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
७ मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे 


विभाग, पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा पुणे. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, पुणे. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


